वर्ष ९ , अंक २४ ] 


F 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 

गुरुवार , एप्रिल २० , २०२३ / चैत्र ३० , शके १ ९ ४५ 


असाधारण क्रमांक ३६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 


भाग दोन - ३६-१ 


RNI No. MAHBIL / 2012 / 46121 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये १२.०० 


कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका , कल्याण 

( महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये ) 


सूचना 

क्रमांक कडोंमपा / नरवि / २ ९९ 

ज्याअर्थी , कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिकेच्या सेक्टर क्र . ३ ते ७ ची विकास योजना शासन निर्णय , क्र . टीपीएस / १२०८ / २८८४ / 
सीआर १३ ९ / ० ९ / नवि १२ , दिनांक ४ एप्रिल २०१२ रोजी सारभूत स्वरूपाचे फेरबदल वगळून मंजूर केली आहे . तसेच उक्त विकास 
योजनेमधील सारभूत स्वरूपाचे फेरबदल शासन अधिसूचना क्र . टीपीएस -१२१२ / ४५८ / प्र.क्र . १४८ / १२ / नवि -१२ , दिनांक ४ ऑगस्ट 
२०१६ नुसार शासनाने मंजूर केलेले आहेत ; 


ज्याअर्थी , कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेतील मौजे काटेमानिवली , कल्याण ( पूर्व ) येथील 
स . नं . १२८ ( पै . ) , ६३ ( पै . ) , ७३ हि . नं . १ ( पै . ) या भूखंडावरील आरक्षण क्रमांक ४७२ सांस्कृतिक कल्याण केंद्र ( C.W.C. ) 
समावेशक आरक्षणाअंतर्गत बांधीव मिळकत तळ मजला ते चौथा मजला असे एकूण १६०५.०१ चौ.मी. बांधकाम क्षेत्राचा ताबा मालमत्ता 
विभागाकडून जा.क्र . कडोंमपा / इस्टेट / मुका / ६३१ , दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१७ अन्वये घेण्यात आलेला आहे ; 


ज्याअर्थी , कल्याण ( पूर्व ) , कोळसेवाडी व आजूबाजूच्या परिसरात इस्पितळसाठी ( हॉस्पीटल ) जागा उपलब्ध नसल्याने उक्त 
नमूद मिळकत हॉस्पीटलसाठी वापरणे आवश्यक आहे . उक्त नमूद बांधीव क्षेत्राचा कोव्हीड कालावधीत तात्पुरत्या स्वरूपात हॉस्पीटलसाठी 
वापर करण्यात येत होता . सद्यस्थितीत सदर इमारतीत कोणत्याही स्वरूपाचा वापर सुरू नाही . त्याअनुषंगाने उक्त नमूद मिळकतीचा 
हॉस्पीटलसाठी वापर करण्याचा महानगरपालिकेचा मानस आहे . त्याकरिता आरक्षण क्रमांक ४७२ सांस्कृतिक कल्याण केंद्र ( C.w.c. ) 
समावेशक आरक्षण अंतर्गत बांधीव मिळकत या आरक्षणाचे हॉस्पीटल या आरक्षणामध्ये समाविष्ट करावयाच्या फेरबदलास महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगररचना अधनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये वैधानिक कार्यवाही करणेकरिता मा . प्रशासक तथा आयुक्त कल्याण 
डोंबिवली महानगरपालिका कल्याण यांनी ठराव क्रमांक ११५ , दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२३ अन्वये मान्यता दिलेली आहे . त्यानुसार सर्व 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , एप्रिल २० , २०२३ / चैत्र ३० , शके १ ९ ४५ 

अनुषंगिक फेरबदलाचा तपशील दर्शविणारा विकास योजनेचा भाग नकाशा महापालिकेचा सहायक संचालक , नगररचना यांच्या कार्यालयात 
तसेच महापालिकेच्या ' जे ' प्रभाग क्षेत्र कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत कामकाजा दिवशी नागरिकांना पाहण्यासाठी उपलब्ध राहील . 


२ 


त्याअर्थी , प्रस्तावित फेरबदलाबाबत ज्या नागरिकास हरकती / सूचना द्यावयाच्या असतील त्यांनी लिखित स्वरूपात ही सूचना महाराष्ट्र 
शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून तीस ( ३० ) दिवसांच्या आत कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिकेच्या नगररचना 
विभागात सादर कराव्यात जेणेकरून सदर फेरबदलाचा प्रस्ताव शासन मंजुरीस सादर करण्यापूर्वी त्यावर विचार करण्यात येईल . 


कल्याण , 

दिनांक १७ एप्रिल २०२३ . 


डॉ . भाऊसाहेब दांगडे , 
प्रशासक तथा आयुक्त , 

कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका , कल्याण . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , एप्रिल २० , २०२३ / चैत्र ३० , शके १ ९ ४५ 


KALYAN - DOMBIVALI MUNICIPAL CORPORATION , KALYAN 

( As per Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ) 

Notice 


No. KDMC / TPD / 299 

Whereas the Urban Development Department of Government of Maharashtra vide its Notification 
No. TPS - 1208 / 2884 / CR - 139 / 09 / UD - 12 , dated 4th April 2012 has Sanctioned the Development plan 
for Sector No. 3 to 7 ( excluding E.P. ) of Kalyan - Dombivali Municipal Corporation and the Excluded 
Part of the Development plan of Sector 3 to 7 has been Sanctioned vide Notification No. TPS - 1212 / 458 / 
CR 148 / 12 / UD - 12 , dated 4th August 2016 ; 


३ 


And whereas as per Kalyan - Dombivali Municipal Corporation Sanctioned Development Plan 
S. No. 128 ( P ) , S. No. 63 ( P ) , S. No. 73 H. No. 1 ( P ) Village Katemanivali , Kalyan East are affected 
by reservation No. 472 " Cultural Welfare Center " ( C.W.C. ) , Under Accommodation Reservation Policy 
the Constructed Cultural Welfare Centre ( C.W.C. ) , Structure ( Gr . + Fourth floor ) admeasuring total 
area i.e. 1605.01 square meter has been transferred to KDMC . Possession of the said Structure has 
been taken vide possession receipt No. KDMC / ESTATE / H.Q. / 631 , dated 2nd October 2017 ; 


Whereas there is not a single Municipal Hospital in Kolsewadi and surrounding area in Kalyan 
East so it is decided that the said Property can be used for " Hospital purpose " . This Constructed 
Property has been used as Hospital on temporary basis in Covid Period . As on today this property 
is not being used for any purpose so KDMC has decided to use this property for Hospital Purpose . 
For this reservation No. 472 " Cultural Welfare Center " ( C.W.C. ) Constructed Property on 
Accommodation Reservation basis belongs to KDMC wants to change in to " Hospital Purpose " under 
37 ( 1 ) off Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 , accordingly Administrative Approval 
vide resolution No. 115 , dated 24th February 2023 given by Administrator / Commissioner Kalyan 
Dombivali Municipal Corporation , Kalyan . Part plan of above said modification is available at Asst . 
Director of Town Planning KDMC , Kalyan and ' J ' Ward Office , Kalyan ( E. ) , During office hours . 


I hereby inform all citizens regarding suggestion / objection if any to proposed modification have 
to be communicated in writing to Assistant Director Town Planning Department , Kalyan - Dombivali 
Municipal Corporation within 30 days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra 
Government Gazette , so that Kalyan - Dombivali Municipal Corporation can consider suggestion / 
objection which are received before submitting the proposal to the Government of Maharashtra for 
Sanction . 


Kalyan , 

Dated the 17th April 2023 . 


DR . BHAUSAHEB DANGADE , 
Administrator / Commissioner , 

Kalyan - Dombivali Corporation , Kalyan . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


